महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ,नागपूर 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक २८.०२.२०२३ च्या पुढे दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा -२०२३/प्र.क्र.३२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १४.०३.२०२३ 
संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.२०/जवि, दि.१३.०९.२०२२. 
२) सचिव व अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
यांचे H.Gen/Continuation/ 2023/34, दिनांक ०६.०२.२०२३ 

शासन निर्णय: 

सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण १७ मंजूर पदांना तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-३ (नियत अस्थायी आस्थापना) २८०१ 
वीज, ८००- इतर खर्च, (०१ प्रादेशिक समन्वय, (०१)(०१) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
(आस्थापना) (अनिवार्य) (२८०१ ०५२३)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१५१२०३१९०८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ॥॥॥३[॥॥॥ AJIT Beat ण्या 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


INAMDAR alee free ही त 
(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर (५ प्रती ) 
अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
ज. वि. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२३/प्र.क्र.३२/ज.वि. दि. 98.03.2023 


विवरणपत्र 


सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 


(दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ) 


अ.क्र पदाचे नांव संख्या 
१ अधीक्षक अभियंता (सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ) १ 
२ कार्यकारी अभियंता व सह सचिव १ 
३ उप अभियंता २ 
४ सहायक कक्ष अधिकारी ३ 
षु कनिष्ठ लिपीक/टंकळेखक ४ 
g उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
७ सहायक आरेखक १ 
८ वाहन चालक काका 
९ शिपाई ३ 
एकूण १७ 
INAMDAR cay प ee 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


